सन 2029-22 करीता आदिम जमातीचा विकास 
या राज्य योजनेंतर्गत आदिम जमातीच्या 
कुटुंबाकरिता घरकुल बांधण्याच्या खर्चास मान्यता 
देवून निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २४/०१/२०२२ 


वाचा - 
१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आदिम-२०१७/प्र.क्र.१३/का-१९, 
दिनांक ०६/०२/२०१७ 
२. आदिवासी विकास विभाग arrest निर्णय क्रमांक: हाघयो-२०१६/प्र.क्र.३३६/का-१७, 
दिनांक ०६/०१/२०१७ 
3. आयुक्‍त, आ. वि. यांचे पत्र क्रमांक आघयो/२०२०-२१/राज्यस्तर/प्र.क्र.०८(२०) का.५(३) 
दिनांक १६/०६/२०२१ 
४. आयुक्त, आ. वि. यांचे पत्र क्रमांक आघयो/२०२०-२१/राज्यस्तर/प्र.क्र.०८(२०) का.५(३)/४४८९ 
दिनांक २/९/२०२१ 
प्रस्तावना (Preamble) - 


राज्यातील कातकरी, माडिया गोंड व कोलाम या जमाती आदिम जमाती (Particularly 
Vulnerable 110689) म्हणून केंद्रशासनाने अधिसूचित केलेल्या आहेत. या जमातींच्या विकासास 
प्राधान्य देऊन चालू वर्षी आदिम जमातीचा विकास या योजनेंतर्गत रू.१००००.०० लक्ष अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. पैकी go टक्के निधी म्हणजेच रु. ६०००.०० लक्ष निधी खर्च करण्यासाठी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिला आहे. या जमाती अतिझाय दुर्गम 
व डोंगराळ भागात वस्ती करुन राहतात. यामुळे या जमातींचा निवासाचा प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य 
देणेत आले आहे. आदिम जमातीचा विकास कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या घरकुलांची योजना 
शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या धर्तीवर राबविण्याबाबत संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ वरील शासन निर्णयान्वये घरकुलांच्या 
किंमतीची निश्चिती करण्यात आळेली आहे. यानुसार सन २०२१-२२ करीता उपलब्ध निधीपैकी रु. 
५५००.०० लक्ष निधीतुन घरकुल बांधण्याकरीता लक्षांक निश्चित करण्याची व त्या अनुषंगाने निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय (Government resolution)- 


शासन आता या निर्णयाद्वारे आदिम जमातीचा विकासासाठी राज्य योजनेअंतर्गत आदिम 
जमातीचा विकास या योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षात अर्थसंकल्पिय प्रणालीवर उपलब्ध 
तरतुदीमधुन Ta घरकुल योजनेच्या धर्तीवर आदिम जमातीच्या कुटुंबासाठी ४१४९ घरकुले 
शौचालय बांधकामासह (सपाट प्रदेशासाठी प्रति घरकुल रु. १.३२ लक्ष व डोंगरी व नक्षलप्रवण 
क्षेत्राकरीता प्रति घरकुल रु.१.४२ लक्ष प्रमाणे) बांधकाम करण्याच्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर घरकुल बांधकाम करण्याची योजना ग्रामविकास विभाग अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण मार्फत राबविण्यात यावी. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची यादी 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 


ही संबधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडून राज्य व्यवस्थापन 
कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या योजनेखाली जिल्हानिहाय 
घरकुलांचे उद्दीष्ट व प्रस्तावित निधी वितरणाचा लक्षांक खालील तालिकेत नमूद केल्याप्रमाणे 
राहील. याव्यतिरिक्त राज्यात घरकुलासाठी पात्र आदिम जमातींच्या लाभार्थ्यांना विभागामार्फ़त 
राबविण्यात येणा-या घरकुलाच्या अन्य योजनांमधुन प्राध्यान्याने लाभ देण्यात यावा. 


अ.क्र. | जिल्हा प्रकल्प कार्यालय  । घरकुलांचा लक्षांक | निधी (रु. लक्षमध्ये) 

(..- | नाशिक नाशिक ६७** ९५.१४ 
२ | ठाणे शहापूर ३२८ ४३२.९६ 
३ | पुणे घोडेगांव ४३ ५६.७६ 
४ | पालघर जव्हार / डहाणू ४१३ ५४५.१६ 
५ | रायगड पेण ३७९ ५००.२८ 
६ | रत्नागिरी ७** ९.९४ 
७ | सिंधुदूर्ग p90 93.2 
पांढरकवडा २४३९ ३२१९.४८ 

cree es पुसद ११८ १५५.७६ 
९ | वर्धा वर्धा ११७ १५४.४४ 
| 90 | चंद्रपुर चंद्रपुर ६७** ९५.१४ 
अहेरी २२** ३१.२४ 

ce गडचिरोळी । गडचिरोली ६७** ९५.१४ 
भामरागड ६७** ९५.१४ 

एकुण ४१४४ ५४९९.७८ 


(टिप:-** उपरोक्त प्रमाणे लक्षांकांमध्ये स्थानिक स्तरावर सपाट व डोंगरी भागाचे निकष लक्षात घेवून 
प्राप्त निधीच्या मर्यादेत लक्षांकामध्ये बदळ करण्याचे अधिकार संबधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प यांना राहतील.) 


२. यायोजनेखाली वितरीत करण्यात येणारा रु. ५४९९.७८ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांचे मार्फत राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण कडे तात्काळ वर्ग करण्यात 
यावा. 


३. उपरोक्त रु. ५४९९.७८लक्षचा खर्च मागणी क्र. टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२२५- अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - ०१ - 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण - ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (४९) आदिम जमातीचे विकासासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना, 
३१ सहायक अनुदाने (२२२५ c ८८५) (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ मध्ये 
अर्थसंकल्पित झालेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 


४. सदरची तरतूद अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात 
आली आहे. वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी आहरीत करण्याची दक्षता आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी घ्यावी. 

५. उपरोक्त मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ते ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात 
आलेला आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक 
अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


G. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४१४५६२४२६२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३५ 
२. मा. सभापती, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
७. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
८. सर्व विधानसभा/ विधान परीषद सदस्य. 
९. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१०.मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.मा. प्रधान सचिव, नगारविकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१२.मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
१३.मा. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४.मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१६.अधिदान व लेखा लेखाधिकारी, मुंबई. 
१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ ठाणे/ पुणे/ पालघर/ रायगड/ रत्नागिरी /सिंधुदूर्ग/ 
यवतमाळ/ वर्धा/ चंद्रपुर/ गडचिरोली. 
१८.सर्व विभागीय आयुक्त. 
१९.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 


२०.आयुक्‍्त, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

२१.सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा. 

२२.सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 

२३.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२४.राज्य संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामिण गृहनिर्माण, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
२५.वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

२६.सर्व उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७.सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८.निवड नस्ती-कार्यासन-१९. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


